शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० पासून नवीन 
महाविद्यालयांकरिता इरादापत्र देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
झासन निर्णय क्रमांक : मान्यता-२०१९/(०१/१९)/मशि-४ 


मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०० ०३२ 


दिनांक: ३१ जानेवारी, २०१९. 


संदर्भ: शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. एनजीसी २०१७/(२९/१७)/मशि-४, 


शासन निर्णय 


दि. १५.०९.२०१७. 


महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधीळ GSA १०९ आणि संदर्भाधीन दिनांक 
१५.०९.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार राज्यातील सर्व अकृषी विद्यापीठांनी 
शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० साठी नवीन महाविद्यालय सुरु करण्यासंदर्भात इरादापत्र मिळण्याबाबतचे प्रस्ताव 


शासन मान्यतेसाठी शिफारशीत केले आहेत. संदर्भाधीन शासन निर्णयाच्या परिशिष्ट ब मध्ये इरादापत्र 


देण्यासंदर्भात विहित करण्यात आलेल्या निकषानुसार सदर प्रस्तावांची तपासणी करण्यात आली असून 


महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधील कलम १०९ (३) (घ) नुसार तसेच त्याखाळील 
परंतुकानुसार शासनास असलेल्या अधिकारांचा वापर करुन खालील विवरणात नमूद केलेल्या नवीन 


महाविद्यालयांना शासनाने विहित केलेल्या खालील अटीं व शातींच्या अधीन राहून कायम विना अनुदान 


तत्वावर इरादापत्र मंजूर करण्यात येत आहे :- 


लॉ कॉलेज, वसंतदादा पाटील 
एज्युकेशनल कॉम्प्लेक्स, 
ईस्टर्न एक्सप्रेस हायवे, शिवडी 
वडाळा चेंबूर रोड, सायन, 
मुंबई ४०००२२ 


(३ वर्षे) (०0-६०) 


अ.क्र. | विद्या | संस्थेचे व महाविद्यालयाचे नाव प्रस्तावित विद्याशाखा सर्व साधारण अटी व शतींसह 
पीठ /अभ्यासक्रम लागू होणाऱ्या विशेष अटी व 
क्र. शर्ती 
sais | 2 3 (a. co दु 
मुंबई विद्यापीठ, मुंबई 
i | वसंतदादा पाटील प्रतिष्ठानचे | विधी बचळर ऑफ लौ) शि 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०१९/(०१/१९)/मशि-४ 


अ.क्र. | विद्या | संस्थेचे व महाविद्यालयाचे नाव प्रस्तावित विद्याशाखा सर्व साधारण अटी व श्तींसह 
पीठ /अभ्यासक्रम लागू होणाऱ्या fears अटी व 
क्र. शर्ती 
ia | २ ३ 1 छै षु 
Q भारतीय ग्रामीण पुनर्रचना बी.ए. (0-920) शि 
संस्थेचे जे.के. जाधव कॉलेज | बी.कॉम (०-१२०) 
ऑफ आर्टस्‌, कॉमर्स अन्ड बी.एस्सी (0-920) 
सायन्स नाईट कॉलेज, जे.के. | रात्र महाविद्यालय 
नॉलेज सेंटर, नाडकर्णी पार्क, 
बीपीटी हॉस्पिटल जवळ, 
वडाळा (पू, मुंबई ४०००३७ 
3 3 | कला विद्यालय ट्रस्टचे रात्र | बी.ए. (0-920) शि 
महाविद्यालय ऑफ आर्टस्‌, रात्र महाविद्यालय 
सायन्स आणि कर्मर्स, प्लॉट 
क्र.एम ३ आर एस सी १९ 
म्हाडा वर्ल्ड बॅक प्रोजेक्ट, 
गायकवाड नगर, मालाड (प.) 
मुंबई ४०००९५ 
४ | ४ | विद्या प्रसारक संस्थेचे देवराम | बी.ए.(०-१२०) शि 
लक्ष्मण भोईर डिग्री कॉलेज  । बी.कॉम. (०-१२०) 
ऑफ आर्टस्‌, कॉमर्स अन्ड बी.एस्सी (0-920) 
सायन्स, बाळकूम नाका, ठाणे 
(प.), बाळकूम, जि. ठाणे 
४००६०८ 
५ | ५ | जीवनदीप शौक्षणिक संस्थेचे | बी.ए.(०-१२०) शिक 
जीवनदीप कला, वाणिज्यव | बी.कॉम. (०-१२०) 
विज्ञान महाविद्यालय, मु. बी.एस्सी (0-920) 
म्हसा, ता. मुरबाड, जि. ठाणे 
६ | ६ | ज्ञानवधिनी एज्युकेशन बी.एस्सी (हॉस्पिटॅलिटी | शिखर संस्थेची/संबंधित 
सोसायटीचे मुंबई कॉलेज ऑफ | स्टडीज) (०-६०) प्राधिकरणाची पूर्वमान्यता 
मॅनेजमेंट स्टडीज, मिरा आवश्यक असल्यास, ती घेतली 
भाईंदर, जि. ठाणे ४०११०४ असल्याची खात्री विद्यापीठने 
अंतिम मान्यतेसाठी पूर्तता 
अहवाल सादर करण्यापूर्वी 
करणे आवश्यक राहील 


पृष्ठ ३० पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०१९/(०१/१९)/मशि-४ 


अ.क्र. | विद्या | संस्थेचे व महाविद्यालयाचे नाव प्रस्तावित विद्याशाखा सर्व साधारण अटी व शार्तीसह 
पीठ /अभ्यासक्रम लागू होणाऱ्या fears अटी व 
क्र, शर्ती 
२ ३ ae षु 
9 अंड. भगवान केणी चॅरिटेबल  । विधी (बॅचलर ऑफ लौ शि 
ट्रस्टचे जय भगवान लॉ (३ वर्ष) (0-0) 
महाविद्यालय, सुर्यानगर, ठाणे- | विधी (बॅचलर ऑफ लो) 
बेलापूर रोड, जकात नाक्या (५ वर्ष) (०-६०) 
जवळ, विटावा, कळवा, 
जि.ठाणे 
८ ८ | पदाश्री अण्णासाहेब जाधव विधी (बॅचलर ऑफ लॉ शि 
भारतीय समाज उन्नती मंडळ | (३ वर्षे) (०0-६०) 
संचलित भारतरत्न विधी (बॅचलर ऑफ BN) 
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर विधी | (५ वर्षे) (०-६०) 
महाविद्यालय, बी.एन.एन. 
महाविद्यालय परिसर, 
विद्याश्रम, धामानकर नाका, 
भिवंडी, जि. ठाणे ४२१३०५ 
९ | ९ ।टि.एस.पी. मंडळाचे मांडेल विधी (बॅचलर ऑफ ल) शि 
कॉलेज ऑफ लॉ, टिटवाळा, । (३ वर्ष) (०0-६०) 
ता. कल्याण, जि.ठाणे विधी (बॅचलर ऑफ लॉ) 
(५ वर्ष) (०0-६०) 
१ i तुलसी शिक्षण प्रसारक मंडळाचे | बी.ए. (0-920) शि 
उज्ज्वल नाईट कॉलेज ऑफ बी. कॉम. (०-१२०) 
आर्टस्‌, कॉमर्स अँन्ड सायन्स, रात्र महाविद्यालय 
उल्हासनगर, कॅम्प नं.५, 
उल्हासनगर, जि. ठाणे 
: q / १ | कल्याण सिटीझन्स veya | बी.ए. (0-920) शि 
सोसायटीचे बी.के. बिर्ला बी. कॉम. (०-१२०) 
रात्रकालीन कला, विज्ञान बी.एस्सी. (०-१२०) 
आणि वाणिज्य महाविद्यालय, | Wa महाविद्यालय 
बी.के.बिर्ला महाविद्यालय रोड, 
कल्याण (प.), जि. ठाणे 
१२ | १२ | शिवाई विद्या प्रसारक मंडळाचे | बी.कॉम. (०-१२०) शि 
शिवाई कला विज्ञान आणि बी.कॉम. (अकाऊंटिंग अन्ड 
वाणिज्य रात्र महाविद्यालय, । फायनान्स) (०-६०) 
शिवाई नगर, पोखरण रोड  बी.एम.एस. (०-६०) 


नं.१, ठाणे (प.), जि. ठाणे 


रात्र महाविद्यालय 


पृष्ठ ३० पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०१९/(०१/१९)/मशि-४ 


अ.क्र. | विद्या | संस्थेचे व महाविद्यालयाचे नाव प्रस्तावित विद्याशाखा सर्व साधारण अटी व शतींसह 
पीठ /अभ्यासक्रम लागू होणाऱ्या विशोष अटी व 
क्र. शर्ती 
fea ire 3 ae -| 4 
१३ | १३ | अभिनव ज्ञान मंदिर संस्थेचे बी.ए. (०-१२०) | 
अभिनव ज्ञान मंदिर कला, विज्ञान | बी.कॉम. (०-१२०) 
व वाणिज्य महाविद्यालय, कर्जत, | बी.एस्सी. (०-१२०) 
जि. रायगड ४१०२०१ 
१४ | १४ | माणगाव शिक्षण प्रसारक विधी (बॅचळर ऑफ लौ) शि 
मंडळाचे अशोकदादा साबळे । (३ वर्षे) (0-६०) 
विधी महाविद्यालय, मु. जुने 
माणगाव, जिल्हा सत्र 
न्यायालय शेजारी, ता. 
माणगाव, जि. रायगड 
१५ १५ | हिरवळ एज्युकेशन ट्रस्टचे बी.ए.(०-१२०) शि 
हिरवळ रात्र महाविद्यालय, मुंबई | बी.ए. (कलीनरी आर्टस्‌) 
- गोवा हायवे, धारीया (0-§0) 
पेट्रोलपंपाच्या पाठीमागे, बी.कॉम. (०-१२०) 
चांबारखिंड,मु.पो.महाड, जि. बी.एस्सी (0-920) 
रायगड 
रात्र महाविद्यालय 
१६ | १६ | हिरवळ एज्युकेशन ट्रस्टचे बी.ए.(०-१२०) शिखर संस्थेची/संबंधित 
राजमाता जिजाऊ महिला बी.कॉम. (०-१२०) प्राधिकरणाची पूर्वमान्यता 
विद्यालय, ग्रीनलँड अपार्टमेंट । बी.एस्सी (०-१२० आवश्यक असल्यास, ती घेतली 
नवेनगर, महाड तालुका बी.एस्सी (हॉस्पिटॅलिटी | असल्याची खात्री विद्यापीठाने 
पोलिस स्टेशन समोर, महाड, | स्टडीज) (०-६०) अंतिम मान्यतेसाठी पूर्तता अहवाल 
जि. रायगड ४०२३०१ महिला महाविद्यालय सादर काया ogee 
राहील. तसेच इतर तांत्रिक निकष 
व सुविधांची आवश्‍यकता 
असल्यास त्याची पूर्तता होत 
असल्याची खात्री विद्यापीठांनी 
अंतिम मान्यतेसाठी पूर्तता अहवाल 
सादर करताना करावी. 
१७ | १७ | कुणबी शिक्षण प्रसारक बी.कॉम (अकांऊटींग अँन्ड | शिखर संस्थेची/संबंधित 
मंडळाचे मामासाहेब YTS । फायनान्स) (०-६०) iene १७७. 
कॉलेनंऑफ कामे अंड दास्य हातत लिली त sere, ती तली 


हॉटेल मॅनेजमेंट देवरुख, ता. 
संगमेश्वर, जि. रत्नागिरी 


स्टडीज) (०-६०) 


असल्याची खात्री विद्यापीठाने 
अंतिम मान्यतेसाठी पूर्तता अहवाल 
सादर करण्यापूर्वी करणे आवश्‍यक 
राहील. तसेच इतर तांत्रिक निकष 


पृष्ठ ३० पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०१९/(०१/१९)/मशि-४ 


रेकॉन व्युमन डिग्री कॉलेज 
ऑफ कॉमर्स आर. एन. नगर, 
आर एन रोड, वकनपाडा, 
शालीमार उद्योगच्या मागे, 
नालासोपारा (पू), जि. पालघर 


महिला महाविद्यालय 


अ.क्र. | विद्या | संस्थेचे व महाविद्यालयाचे नाव प्रस्तावित विद्याशाखा सर्व साधारण अटी व शार्तीसह 
पीठ /अभ्यासक्रम लागू होणाऱ्या fears अटी व 
क्र. शर्ती 
i | २ ३ 1 छै | षु 
व सुविधांची आवश्यकता 
असल्यास त्याची पूर्तता होत 
असल्याची खात्री विद्यापीठांनी 
अंतिम मान्यतेसाठी पूर्तता अहवाल 
सादर करताना करावी. 
१८ । १८ | वाडा निर्मिती एज्युकेशन बी.कॉम (०-१२०) शि 
सोसायटीचे विद्या वर्धिनी डिग्री 
कॉलेज ऑफ आर्टस्‌ कॉमर्स, 
संतोष भूवन, वलाईपाडा रोड, 
नालासोपारा, ता. वसई जि. 
पाळघर ४०१ २०८ 
१९ । १९ | आर पी इन्स्टिट्युट ऑफ बी.एस्सी (हॉस्पिटॅलिटी  । शिखर  संस्थेची/ संबंधित 
हॉस्पिटॅलिटी अँन्ड मॅनेजमेंट, | स्टडीज) (0-60) प्राधिकरणाची पूर्वमान्यता आवश्‍यक 
किक य ला असल्यास, ती घेतली असल्याची 
प्लॉट नं. ४४, शास्त्री नगर, खातो... विद्यापीठा तिस 
गणपती मंदीर, वर्तक मान्यतेसाठी पूर्तता अहवाल सादर 
पॉलिटेकनिक कॉलेज जवळ करण्यापूर्वी करणे आवश्‍यक राहील. 
वसई (प), जि. पालघर ae at lt ilies 
सुविधांची आवश्‍यकता असल्यास 
४०१२०२ त्याची पूर्तता होत असल्याची खात्री 
विद्यापीठांनी अंतिम मान्यतेसाठी 
पूर्तता अहवाळ सादर करताना 
करावी. 
२० | २० | के. श्री. विष्णु वामण ठाकूर विधी (बॅचलर ऑफ लो शि 
चॅरिटेबल ट्रस्टचे विवा कॉलेज | (३ वर्षे) (०-६०) 
ऑफ लॉ. विवा कॉलेज रोड, 
डी मार्ट जवळ, विरार (प.), ता. 
वसई, जि. पालघर ४०१३०३ 
२१ | २१ आर. एन. शिक्षण संस्थेचे बी.कॉम. (0-920) शि 


पृष्ठ ३० पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०१९/(०१/१९)/मशि-४ 


अ.क्र. | विद्या | संस्थेचे व महाविद्यालयाचे नाव प्रस्तावित विद्याशाखा सर्व साधारण अटी व शतींसह 
पीठ /अभ्यासक्रम लागू होणाऱ्या fears अटी व 
क्र. शर्ती 
Pa | २ ३ i, ee षु 

२२ | २२ | ज्ञानोदय Weyer ट्रस्टचे बी.कॉम. (०-१२०) शि 
ज्ञानोदया डिग्नी कॉलेज ऑफ बी.एस्सी (०-१२०) 
आर्टस, सायन्स अँन्ड कॉमर्स 
कोल्ही चिंचोटी कामण रोड, 
वसई (पृ ता. वसई, जि.पालघर 
४०१ २०८ 

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे 

२३ श्‌ समर्थ रूरल एज्युकेशनल विधी महाविद्यालय शि 
इन्स्टिटयुट संचलित समर्थ 
विधी महाविद्यालय पत्ता - 
बेल्हे, ता. जुन्नर, जि. पुणे 

२४ | २ | साई बालाजी एज्युकेडान कला, वाणिज्य व विज्ञान a 
सोसायटीचे आर. बी. मुंदडा । महाविद्यालय 
कॉलेज ऑफ आर्टस, कॉमर्स 
अन्ड सायन्स पत्ता - नेरे 
दत्तवाडी, ता. मुळशी, पुणे 

२५ | ३ प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन कला, वाणिज्य व विज्ञान शि 
सोसायटीचे मॉडर्न कला, महाविद्यालय 
विज्ञान व वाणिज्य 
महाविद्यालय वारजे, पुणे 
महानगरपालिका हद्द, पुणे 

२६ | ४ | क्रिएटिव्ह एज्युकेशनल वाणिज्य महाविद्यालय शि 
फौंडेशन संचलित स्वराज (स्वतंत्र महाविद्यालय) 
कॉलेज ऑफ कॉमर्स पत्ता - 
कात्रज, पुणे महानगरपालिका 
हद्द, पुणे - ४११ ०४६. 

20 | ५ | विजयराज भारत एव्हिएठन | बी.एस्सी - veer शिखर संस्थेची/संबंधित 
अन्ड टेक्नॉंलॉजी फाऊंडेशनचे | (स्वतंत्र महाविद्यालय) प्राधिकरणाची पूर्वमान्यता 


पुणे इन्स्टिटयुट ऑफ 

US wa टेक्नॉंलॉजी, 
आंबेगाव बुद्रुक, पुणे 
महानगरपालिका हद्द, पुणे - 
४११ ०४६. 


आवश्यक असल्यास, ती घेतली 
असल्याची खात्री विद्यापीठाने 
अंतिम मान्यतेसाठी पूर्तता अहवाल 
सादर करण्यापूर्वी करणे आवश्‍यक 
राहील. तसेच इतर तांत्रिक निकष 
व सुविधांची आव्यकता 


पृष्ठ ३० पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०१९/(०१/१९)/मशि-४ 


अ.क्र. | विद्या | संस्थेचे व महाविद्यालयाचे नाव प्रस्तावित विद्याशाखा सर्व साधारण अटी व AAAS 
पीठ /अभ्यासक्रम लागू होणाऱ्या fears अटी व 
क्र. शर्ती 
| a | २ ३ 1 छै | ५ 

असल्यास त्याची पूर्तता होत 
असल्याची खात्री विद्यापीठांनी 
अंतिम मान्यतेसाठी पूर्तता अहवाल 
सादर करताना करावी. 

२८ | ६ | अर्हम फोउंडेशनचे अर्हम कला व वाणिज्य शकि 
कॉलेज ऑफ आर्टस अन्ड रात्र महाविद्यालय 
कॉमर्स पत्ता - कॅम्प, पुणे 
महानगरपालिका हद्द, पुणे - 

२९ | ७ 'म.ए.सो. कॉलेज ऑफ परफॉर्मिंग आर्टस (स्वतंत्र । शिखर संस्थेची/संबंधित 
परफॉर्मिंग आर्टस पत्ता - महाविद्यालय) प्राधिकरणाची पूर्वमान्यता 
सदाशिव पेठ, पुणे आवश्यक असल्यास, ती घेतली 
महानगरपालिका हद्द, पुणे - असल्याची खात्री विद्यापीठाने 
४११ ०३०. अंतिम मान्यतेसाठी पूर्तता अहवाल 

सादर करण्यापूर्वी करणे आवश्‍यक 
राहील. तसेच इतर तांत्रिक निकष 
व सुविधांची आवश्यकता 
असल्यास त्याची पूर्तता होत 
असल्याची खात्री विद्यापीठांनी 
अंतिम मान्यतेसाठी पूर्तता अहवाल 
सादर करताना करावी. 

३० | ८ _ सूर्यदत्त एज्युकेशन फोडेडशनचे | thar डिझायनिंग (स्वतंत्र । शिखर संस्थेची/संबंधित 
सूर्यदत्त इन्स्टिटयुट ऑफ महाविद्यालय) प्राधिकरणाची पूर्वमान्यता 
फॅडान टेक्नॉलॉजी पत्ता - आवश्यक असल्यास, ती घेतली 


सदाशिव पेठ, पुणे 
महानगरपालिका हद्द, पुणे - 
४११ ०३०. 


असल्याची खात्री विद्यापीठाने 
अंतिम मान्यतेसाठी पूर्तता अहवाल 
सादर करण्यापूर्वी करणे आवश्‍यक 
राहील. तसेच इतर तांत्रिक निकष 
a सुविधांची आवश्यकता 
असल्यास त्याची पूर्तता होत 
असल्याची खात्री विद्यापीठांनी 
अंतिम मान्यतेसाठी पूर्तता अहवाल 
सादर करताना करावी. 


पृष्ठ ३० पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०१९/(०१/१९)/मशि-४ 


अ.क्र. | विद्या | संस्थेचे व महाविद्यालयाचे नाव प्रस्तावित विद्याशाखा सर्व साधारण अटी व शार्तीसह 
पीठ /अभ्यासक्रम लागू होणाऱ्या fears अटी व 
क्र. शर्ती 
eae | २ ३ a. ae षु 
३१ म.ए.सो. वरिष्ठ महाविद्यालय ।बी.बी.ए., बी.बी.ए. शि 
पत्ता - मयूर कॉलनी, (आय.बी.), बी.बी.ए. 
कोथरूड, पुणे (कॉम्प्युटर अँप्लिकेशन) 
महानगरपालिका हद्द, पुणे- । (स्वतंत्र महाविद्यालय) 
४११ ०३८. 
32 | डॉ. डी. वाय. पाटील युनिटेक | कला व वाणिज्य शि 
सोसायटी, पुणे चे डॉ. डी. रात्र महाविद्यालय 
वाय. पाटील आर्टस, कॉमर्स 
रात्र महाविद्यालय, पिंपरी 
पत्ता- पिंपरी, पिंपरी-चिंचवड 
महानगरपालिका हद्द, पुणे - 
४११ ०१८. 
33 र १ | कस्तुरी शिक्षण संस्था स्कूल । विधी महाविद्यालय शिक 
ऑफ लॉ पत्ता - शिक्कापूर, | (विधी अभ्यासक्रम-०५ वर्षे 
ता. शिरूर, जि. पुणे, 
३४ | १२ | छत्रपती फौंडेशनचे मा.आ. कला, वाणिज्य व विज्ञान शि 
शिवाजीराव कर्डीले कला, महाविद्यालय 
वाणिज्य व विज्ञान 
महाविद्यालय पत्ता - जांब 
कौडगाव, ता. जि. 
अहमदनगर, पिन - ४१४ ००२. 
३५ | १३ मुळा एज्युकेशन सोसायटीचे । कळला, वाणिज्य व विज्ञान शा 
कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय 
महाविद्यालय पत्ता -माका, ता. 
नेवासा, जि. अहमदनगर, पिन 
३६ | १४ ।कै. म्हातरबा लक्ष्मण पा. आहेर | कळला, वाणिज्य व विज्ञान शि 


प्रतिष्ठानचे सिताई कला, 
वाणिज्य व विज्ञान 
महाविद्यालय पत्ता - मु. 
मुरकुंडी, पोस्ट- घारगांव, ता. 
संगमनेर, जि. अहमदनगर, 


महाविद्यालय 


पृष्ठ ३० पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०१९/(०१/१९)/मशि-४ 


अ.क्र. | विद्या | संस्थेचे व महाविद्यालयाचे नाव प्रस्तावित विद्याशाखा सर्व साधारण अटी व शतींसह 
पीठ /अभ्यासक्रम लागू होणाऱ्या fears अटी व 
क्र शर्ती 
वित २ ३ 1 छै | षु 
३७ | १५ । मोहटा देवी सेवा प्रतिष्ठानचे । कला, वाणिज्य व विज्ञान शि 
सनराईज कॉलेज ऑफ महाविद्यालय 
आर्टस, कॉमर्स अन्ड सायन्स 
पत्ता - श्रीगोंदा, ता. श्रीगोंदा, 
जि. अहमदनगर, 
३८ | १६ | संजय एज्युकेशन अन्ड कला, वाणिज्य व विज्ञान शि 
मल्टीपर्पज सोसायटीचे एम. । महाविद्यालय 
एम. के. आर्टस, सायन्स अँन्ड 
कॉमर्स सिनियर कॉलेज पत्ता - 
गिरणारे, ता. देवळा, जि. 
नाशिक, पिन - ४२३ ११०. 
३९ | १७ ।म.वि.प्र.समाजाचे कला, कला, वाणिज्य व विज्ञान aa 
वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय 
महाविद्यालय पत्ता - जुनी बेज, 
ता. कळवण, जि. नाशिक, 
४० । १८ । रेणुकादेवी शिक्षण प्रसारक  । कला, वाणिज्य व विज्ञान शि 
मंडळ, कुकाणे संचलित महाविद्यालय 
आर्टस, कॉमर्स, सायन्स 
सिनियर कॉलेज पत्ता - 
कुकाणे, ता. मालेगांव, जि. 
नाशिक, पिन - ४२३ १०५. 
४१ । १९ | शिक्षण मंडळ भगूर कला, कला, वाणिज्य व विज्ञान शि 
वाणिज्य व विज्ञान वरिष्ठ महाविद्यालय 
महाविद्यालय पत्ता - देवळाली 
कॅम्पस, ता. नाशिक, जि. 
नाशिक - ४२२ ४०१. 
सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर 
४२ । अक्षर मल्टीपर्पज सोडल विज्ञान शि 


ट्रस्टचे Se कॉलेज, 
सोलापूर, गट नं.३६ व ४७, 
कंदलगाव-अंत्रोळी रोड, ता. 
द.सोलापूर, जि. सोलापूर 


बी.एस्सी भाग-१ 


पृष्ठ ३० पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०१९/(०१/१९)/मशि-४ 


अ.क्र. | विद्या | संस्थेचे व महाविद्यालयाचे नाव प्रस्तावित विद्याशाखा सर्व साधारण अटी व शार्तीसह 
पीठ /अभ्यासक्रम लागू होणाऱ्या fears अटी व 
क्र. शर्ती 
i | २ ३ 1 a षु 
शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर 

४३ | जनता शिक्षण प्रसारक १.कला शि 
मंडळाचे कला, वाणिज्यव बी.ए. भाग-१ 
विज्ञान महाविद्यालय, हुपरी, | २.वाणिज्य 
ता. हातकणंगले, जि. बी.कॉम. भाग-१ 
कोल्हापूर ३.विज्ञान 

बी.एस्सी. भाग-१ 

४४ | २ सरस्वती शिक्षण प्रसारक कला, (बी.ए.) शि 
मंडळाचे कै. बनाई चौगुले वाणिज्य, (बी.कॉम.) 
कला, वाणिज्य व विज्ञान विज्ञान, (बी.एस्सी.) 
महाविद्यालय, मांजरे, ता. (इंग्रजी) 
शाहुवाडी, जि. कोल्हापूर 

४५ | 3 श्री.नृसिह बहुउद्देशिय कला शिक 
सेवाभावी संस्थेचे दत्त द्वारका | वाणिज्य 
महाविद्यालय, वाकरे, विज्ञान (इंग्रजी) 
ता.करवीर जि. कोल्हापूर 

४६ | ४ | वक्रतुंड एज्युकेडान बी.कॉम. (हॉस्पिटलिटी ।शिखर  संस्थेची/संबंधित 
सोसायटीचे जेनेसिस कॉलेज मॅनेजमेंट) प्राधिकरणाची पूर्वमान्यता 


ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट, मौजे 
सोन्याची शिरोली, ता. 
राधानगरी, जि. कोल्हापूर 


आवश्‍यक असल्यास, ती 
घेतली असल्याची खात्री 
विद्यापीठाने अंतिम 
मान्यतेसाठी पूर्तता अहवाल 
सादर करण्यापूर्वी करणे 
आव्यक राहील. तसेच इतर 
तांत्रिक निकष व सुविधांची 
आवश्यकता असल्यास त्याची 
पूर्तता होत असल्याची खात्री 
विद्यापीठांनी अंतिम 
मान्यतेसाठी पूर्तता अहवाल 
सादर करताना करावी. 


पृष्ठ ३० पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०१९/(०१/१९)/मशि-४ 


अ.क्र. | विद्या | संस्थेचे व महाविद्यालयाचे नाव प्रस्तावित विद्याशाखा सर्व साधारण अटी व शार्तीसह 
पीठ /अभ्यासक्रम लागू होणाऱ्या fears अटी व 
क्र. शर्ती 
ae. | २ ३ PB षु 
स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड 
४७ | बहुजन नायक सेवाभावी संस्था | कला वाणिज्य विज्ञान | 
संचलित राजर्षी शाहु बी.ए.- 
महाविद्यालय, धनगरवाडी/ । अनिवार्य-इंग्रजी 
मुसळलमानवाडी, ता.जि.नांदेड | व्दितीय भाषा-मराठी, 
हिंदी. 
ऐच्छिक विषय-मराठी, 


हिंदी, इंग्रजी, इतिहास, 
भूगोल, समाजशास्त्र, 
राज्यशास्त्र, अर्थशास्त्र, 
शिक्षणझास्त्र. 

बी.कॉम- 

अनिवार्य-इंग्रजी 

व्दितीय भाषा-मराठी, 
हिंदी, 

ऐच्छिक विषय- 
विद्यापीठाच्या 
अभ्यासक्रमाप्रमाणे 
बी.एस्सी- 
अनिवार्य-इंग्रजी 

व्दितीय भाषा-मराठी, 
हिंदी. 

ऐच्छिक विषय- 
रसायनशास्त्र, 
भौतिकशास्त्र, गणितशास्त्र, 
वनस्पतीशास्त्र, प्राणीशास्त्र, 
संगणकशास्त्र. 


पृष्ठ ३० पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०१९/(०१/१९)/मशि-४ 


विद्या 
पीठ 
क्र. 


4 


संस्थेचे व महाविद्यालयाचे नाव 


प्रस्तावित विद्याशाखा 
/अभ्यासक्रम 


सर्व साधारण अटी व adits 
लागू होणाऱ्या fears अटी व 


शर्ती 


२ 


३ 


PB 


o¢ 


रहेमानिया तालिमी सोसायटी 
संचलित देशमुख कला, 
वाणिज्य व विज्ञान वरिष्ठ 
महाविद्यालय, कासारशिरसी, 
ता.निलंगा,जि.लातूर 


कला वाणिज्य विज्ञान 
बी.ए.-अनिवार्य-इंग्रजी 
व्दितीय भाषा-मराठी, 
हिंदी, इंग्रजी, उर्दू. 
ऐच्छिक विषय-मराठी, 
हिंदी, इंग्रजी, भूगोल, 
समाजशास्त्र, राज्यशास्त्र, 
लोकप्रशासन, अर्थशास्त्र, 
मानसशास्त्र, सहकार. 
बी.कॉम- अनिवार्य-इंग्रजी 
व्दितीय भाषा-मराठी, 
हिंदी, इंग्रजी, उर्दु. 
ऐच्छिक विषय- 
विद्यापीठाच्या 
अभ्यासक्रमाप्रमाणे 
बी.एस्सी- अनिवार्य-इंग्रजी 
व्दितीय भाषा-मराठी, 
हिंदी, इंग्रजी, उर्दु. 
ऐच्छिक विषय- 
रसायनशास्त्र, 
भौतिकशास्त्र, गणित, 
वनस्पतीशास्त्र, प्राणीशास्त्र, 
मत्स्यशास्त्र, इलेक्ट्रॉनिक, 
संगणकशास्त्र. 


४९ 


श्री. संगमेश्वर चेरीटेबल ट्रस्ट 
संचलित श्री. त्रिपुरा 
महाविद्यालय लातूर ता.जि. 
लातूर 


कला वाणिज्य विज्ञान 
बी.ए.-अनिवार्य-इंग्रजी. 
व्दितीय भाषा-मराठी, 
हिंदी, इंग्रजी. 

ऐच्छिक विषय-मराठी, 
हिंदी, इंग्रजी, भूगोल, 
समाजशास्त्र, राज्यशास्त्र, 
लोकप्रशासन, अर्थशास्त्र, 
तत्वज्ञान, संस्कृत. 
बी.कॉम- अनिवार्य-इंग्रजी 


पृष्ठ ३० पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०१९/(०१/१९)/मशि-४ 


विद्या 


पीठ 
क्र. 


संस्थेचे व महाविद्यालयाचे नाव 


प्रस्तावित विद्याशाखा 
/अभ्यासक्रम 


सर्व साधारण अटी व arias 
लागू होणाऱ्या fears अटी व 
शर्ती 


२ 


PB 


षु 


व्दितीय भाषा- मराठी, 
हिंदी, इंग्रजी. 

ऐच्छिक विषय- 
विद्यापीठाच्या 
अभ्यासक्रमाप्रमाणे 
बी.एस्सी- अनिवार्य-इंग्रजी 
व्दितीय भाषा-मराठी, 
हिंदी,इंग्रजी. 

ऐच्छिक विषय- 
रसायनशास्त्र, 
भौतिकशास्त्र, गणित, 
औद्योगिक रसायनशास्त्र, 
जीवशास्त्र, प्राणीशास्त्र, 
सुक्ष्मजीवशास्त्र, 
वनस्पतीझास्त्र. 


Yo 


फिनिक्स फाऊंडेठान संस्था 
संचलित उस्मान पटेल 
कला,वाणिज्य व विज्ञान 
महाविद्यालय Sat, ता. 
औसा जि. लातूर 


कला वाणिज्य विज्ञान 
कालावधी ०३ वर्ष 
बी.ए.-अनिवार्य-इंग्रजी. 
व्दितीय भाषा-मराठी, हिंदी, 
इंग्रजी. 

ऐच्छिक विषय-मराठी, हिंदी, 
इंग्रजी, इतिहास, 
समाजशास्त्र, राज्यशास्त्र, 
लोकप्रशासन, अर्थशास्त्र, 
ग्रामीण व्यवस्थापन 

बी.कॉम- अनिवार्य-इंग्रजी 
व्दितीय भाषा-मराठी, हिंदी, 
इंग्रजी. 

ऐच्छिक विषय-विद्यापीठाच्या 
अभ्यासक्रमाप्रमाणे 

बी.एस्सी- अनिवार्य-इंग्रजी 
व्दितीय भाषा-मराठी, हिंदी, 
इंग्रजी. 

ऐच्छिक विषय- रसायनशास्त्र, 
भौतिकशास्त्र, गणित, 


पृष्ठ ३० पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०१९/(०१/१९)/मशि-४ 


विद्या 


पीठ 
क्र. 


संस्थेचे व महाविद्यालयाचे नाव 


प्रस्तावित विद्याशाखा 
/अभ्यासक्रम 


सर्व साधारण अटी व adits 
लागू होणाऱ्या fears अटी व 
शर्ती 


२ 


PB 


षु 


वनस्पतीशास्त्र, प्राणीशास्त्र, 
सुक्ष्मजीवशास्त्र, कृषी रसायन 
व खतरशास्त्र, 
फलोत्पादनझास्र, 
इलेक्ट्रॉनिक, संगणकशास्त्र, 
शेती सुक्ष्मजीवशास्त्र. 


५१ 


आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचे 
आदर्श महिला वाणिज्य व 


वाणिज्य विज्ञान 
कालावधी ०३ वर्षे 


विज्ञान महाविद्यालय, हिंगोली, 
जि. हिंगोली 


बी.कॉम- अनिवार्य-इंग्रजी 
व्दितीय भाषा-मराठी, 
हिंदी, इंग्रजी. 

ऐच्छिक विषय- 
विद्यापीठाच्या 
अभ्यासक्रमाप्रमाणे 
बी.एस्सी- अनिवार्य-इंग्रजी 
व्दितीय भाषा-मराठी, 
हिंदी. 

ऐच्छिक विषय- 
रसायनशास्त्र, 
भौतिकशास्त्र, गणित, 
वनस्पतीशास्त्र, प्राणीशास्त्र, 
सुक्ष्मजीवझास्त्र, गृहशा स्त्र, 
बायोइंफोर्मेटिक्स, 
इंफोरमेडान टेक्नॉलॉजी, 


पर्यावरणशास्त्र, मत्स्यशास्त्र. 


महिला महाविद्यालय 


ae 


तुकाई प्रतिष्ठान संचलित 
गोदावरी कॉलेज ऑफ कॉमर्स, 
सायन्स अँण्ड टेक्नॉंलॉजी 
मरळक फाटा, वाडी, पुर्णा 
रोड, नांदेड ता. जि. नांदेड 


वाणिज्य विज्ञान 
कालावधी ०३ वर्षे 
बी.कॉम (बँकिंग)- 
अनिवार्य, 

व्दितीय भाषा-मराठी, 
हिंदी. 

ऐच्छिक विषय- 
विद्यापीठाच्या 


मंजूर कौशल्य विकास बिंदू 
विचारात घेता सदर 
अभ्यासक्रम कौशल्य 
विकासाशी संबंधित 
असल्याचे गृहीत धरुन 
त्यासंदर्भातील वर्षनिहाय 
अभ्यासक्रम, त्याची 
उपयोगिता, शुल्क, 


पृष्ठ ३० पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०१९/(०१/१९)/मशि-४ 


अ.क्र. | विद्या | संस्थेचे व महाविद्यालयाचे नाव प्रस्तावित विद्याशाखा सर्व साधारण अटी व शतींसह 
पीठ /अभ्यासक्रम लागू होणाऱ्या fears अटी व 
क्र शर्ती 
| a | २ ३ 1 छै षु 
अभ्यासक्रमाप्रमाणे प्रवेशक्षमता व परिक्षा पद्धती 
बी.एस्सी. (इन्फोर्मेशान इत्यादी बाबींचा खुलासा 
टेक्नॉलळॉजी)- अनिवार्य, । विद्यापीठाने अंतिम 
व्दितीय भाषा, ऐच्छिक मान्यतेसाठी सादर 
विषय- विद्यापीठाच्या करावयाच्या अनुपालन 
अभ्यासक्रमाप्रमाणे. अहवालासोबत सादर करणे 
बंधनकारक राहील, या 
अटीच्या अधिन राहून 
मान्यता देण्यात येत आहे. 
43] ७ | बहुजन नायक सेवाभावी संस्था | कला मंजूर कौशल्य विकास बिंदू 
संचलित राजर्षी शाहु कालावधी ०३ वर्षे विचारात घेता सदर 
महाविद्यालय, मार्कड मु.मार्कड | बी.ए. (अँडमिनीस्ट्रेटीव्ह  । अभ्यासक्रम कौशल्य 
ता.जि. नांदेड सर्व्हिसेस)- अनिवार्य, विकासाशी संबंधित 
व्दितीय भाषा, ऐच्छिक | असल्याचे गृहीत धरुन 
विषय- विद्यापीठाच्या त्यासंदर्भातील वर्षनिहाय 
अभ्यासक्रमाप्रमाणे. अभ्यासक्रम, त्याची 
उपयोगिता, शुल्क, 
प्रवेशक्षमता व परिक्षा पद्धती 
इत्यादी बाबींचा खुलासा 
विद्यापीठाने अंतिम 
मान्यतेसाठी सादर 
करावयाच्या अनुपालन 
अहवालासोबत सादर करणे 
बंधनकारक राहील, या 
अटीच्या अधिन राहून 
मान्यता देण्यात येत आहे. 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद 
५४ । श्री. जनता विकास बहुउद्देशीय | कला, वाणिज्य व विज्ञान | 


शिक्षण प्रसारक मंडळाचे कला, 
वाणिज्य व विज्ञान 
महाविद्यालय, हर्सूल-सावंगी, 
औरंगाबाद शहर, औरंगाबाद 


पृष्ठ ३० पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०१९/(०१/१९)/मशि-४ 


अ.क्र. | विद्या | संस्थेचे व महाविद्यालयाचे नाव प्रस्तावित विद्याशाखा सर्व साधारण अटी व शार्तीसह 
पीठ /अभ्यासक्रम लागू होणाऱ्या विशेष अटी व 
क्र. शर्ती 
ia २ ३ 1 छै | षु 
५५ अंबिका बहुउद्देशीय सेवाभावी । कला, वाणिज्य व विज्ञान | 
संस्थेचे हरसिध्दी कला, 
वाणिज्य व विज्ञान 
महाविद्यालय, हर्सूल, 
औरंगाबाद 
५६ | ३ अंबिका बहुउद्देशीय सेवाभावी । विज्ञान शिखर संस्थेची/संबंधित 
संस्थेचे हरसिध्दी सॉफ्ट स्कील | सॉफ्ट स्कील प्राधिकरणाची पूर्वमान्यता 
डेव्हलपमेंट महाविद्यालय, आवश्यक असल्यास, ती घेतली 
हर्सूल, औरंगाबाद असल्याची खात्री विद्यापीठाने 
अंतिम मान्यतेसाठी पूर्तता 
अहवाल सादर करण्यापूर्वी 
करणे Saga राहील. तसेच 
इतर तांत्रिक निकष व 
सुविधांची आवश्‍यकता 
असल्यास त्याची पूर्तता होत 
असल्याची खात्री विद्यापीठांनी 
अंतिम मान्यतेसाठी पूर्तता 
अहवाल सादर करताना 
करावी. अंतिम मान्यतेला 
प्रस्ताव सादर करताना सॉफ्ट 
स्कील संदर्भात 
अभ्यासक्रमात समावेश 
असल्याबाबतचा तपशिल 
विद्यापीठाने सादर करावा. 
५७ | ४ ।'अकबरखानपटेलमल्टीपर्पज | कला, वाणिज्य व विज्ञान शिक 
एज्युकेशन सोसायटीचे ए. के. 
पटेल वरिष्ठ महाविद्यालय 
पत्ता - सातारा परिसर, बीड 
बाय पास, औरंगाबाद 
५८ | ५ | जनसंवर्धन बहुउद्देशीय कला, वाणिज्य व विज्ञान शि 
सेवाभावी संस्थेचे जीवनप्रगती 


कळला, वाणिज्य व विज्ञान 
महाविद्यालय, करमाड, 
औरंगाबाद 


पृष्ठ ३० पैकी १६ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०१९/(०१/१९)/मशि-४ 


विद्या 
पीठ 
क्र. 


4 


संस्थेचे व महाविद्यालयाचे नाव 


प्रस्तावित विद्याशाखा 
/अभ्यासक्रम 


सर्व साधारण अटी व शार्तीसह 
लागू होणाऱ्या fears अटी व 
शर्ती 


२ 


३ 


1 छै | 


षु 


aS 


कृषी व ग्रामीण विकास 
प्रतिष्ठान आंबेलोहळचे राजे 
शाहाजी वरिष्ठ कळा, वाणिज्यव 
विज्ञान महाविद्यालय, 
आंबेळोहळ ता. गंगापूर जि. 
औरंगाबाद 


कला, वाणिज्य व विज्ञान 


६० 


हरीओम बहुउद्देशिय 
अकादमीचे हरी ओम वरिष्ठ 
महाविद्यालय तुर्काबाद 
खराडी, ता.गंगापूर जि. 
औरंगाबाद 


कला, वाणिज्य व विज्ञान 


६१ 


ज्ञानदीप बहुउद्देशिय शिक्षण 
संस्था , कन्नड संचलित 
सावित्रीबाई फुले कला, 
वाणिज्य व विज्ञान 
महाविद्यालय, औराळा ता. 
कन्नड जि. औरंगाबाद 


कळला, वाणिज्य व विज्ञान 


द्र 


साई सेवा बहुविध प्रतिष्ठानचे 
राजमाता जिजाऊ वरिष्ठ 
महाविद्यालय पत्ता - घोडेगांव 
ता. खुलताबाद, जि. 
औरंगाबाद 


कला, वाणिज्य व विज्ञान 


&3 


: 


गुरुकुल बहुउद्देशिय सेवाभावी 
प्रतिष्ठाण, वाघलगाव, ता. 
फुलंब्रीचे गुरुकुल वरिष्ठ 
महाविद्यालय, आळंद, ता. 
फुलंब्री, जि. औरंगाबाद 


कळला, वाणिज्य व विज्ञान 


६४ 


। 


बंजारा जागृतीसंघ, विजयनगर 
संचलित वसंतराव नाईक 
कला व विज्ञान वरिष्ठ 
महाविद्यालय पत्ता - सिरसाळा 
तांडा पो अंभई, ता. सिल्लोड, 
जि. औरंगाबाद 


कला व विज्ञान 


पृष्ठ ३० पैकी १७ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०१९/(०१/१९)/मशि-४ 


विद्या 
पीठ 


संस्थेचे व महाविद्यालयाचे नाव 


प्रस्तावित विद्याशाखा 
/अभ्यासक्रम 


सर्व साधारण अटी व शार्तीसह 
लागू होणाऱ्या fears अटी व 


शर्ती 


३ 


1 छै | 


षु 


द्द 


१२ 


अजिठा बहुउद्देशिय सेवाभावी 
संस्थेचे कै. हिम्मतराव 
भाउसाहेब गरुड कला, 
वाणिज्य व विज्ञान 
महाविद्यालय, आमठाणा, ता. 
सिल्लोड जि. औरंगाबाद 


कला, वाणिज्य व विज्ञान 


&& 


१३ 


संजय शिक्षण संस्थेचे 
सावित्रीबाई फुले वाणिज्य व 
विज्ञान महाविद्यालय, 
बिडकीन ता. पैठण जि. 
औरंगाबाद 


कला वाणिज्य व विज्ञान 


६७ 


१४ 


तीर्थरुप शिक्षण सेवा संस्था 
औरंगाबाद संचलित कला व 
विज्ञान महाविद्यालय, लोहगाव 
ता. पैठण जि. औरंगाबाद 


कला व विज्ञान 


६८ 


१५ 


मित्रसाधना शिक्षण प्रसारक 
मंडळाचे प्रभात कळा, वाणिज्य 
व विज्ञान महाविद्यालय, 
निधोना, ता. फुलंब्री, जि. 
औरंगाबाद 


कला, वाणिज्य व विज्ञान 


&S 


१६ 


प्रेरणा बहुउद्देशिय शिक्षण 
संस्था, ताजनापूर, खुलताबाद 
चे शांताबाई कला, वाणिज्य व 
विज्ञान महाविद्यालय, 
नाचणवेल, ता. कन्नड, जि. 
औरंगाबाद 


कळला, वाणिज्य व विज्ञान 


(90 


१७ 


प्रेरणा बहुउद्देशिय शिक्षण 
संस्था, ताजनापूर, खुलताबाद 
चे शांताबाई कला, वाणिज्य व 
विज्ञान महाविद्यालय, 
चिकळलठाण, ता. कन्नड, 
जि.औरंगाबाद 


कळला, वाणिज्य व विज्ञान 


पृष्ठ ३० पैकी १८ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०१९/(०१/१९)/मशि-४ 


विद्या 
पीठ 


संस्थेचे व महाविद्यालयाचे नाव 


प्रस्तावित विद्याशाखा 
/अभ्यासक्रम 


सर्व साधारण अटी व शार्तीसह 
लागू होणाऱ्या fears अटी व 
शर्ती 


३ 


PB 


षु 


७१ 


१८ 


त्र्यंबकेश्वर शिक्षण प्रसारक 
मंडळाचे रविंद्रनाथ टागोर 
महाविद्यालय, गल्ले बोरगाव, 
ता. खुलताबाद, जि. 
औरंगाबाद 


कला व विज्ञान 


७२ 


१९ 


वसंतराव नाईक शिक्षण व 
आरोग्य संशोधन प्रतिष्ठान उमरी 
संचलित डॉ. HART चव्हाण 
कला, व विज्ञान महाविद्यालय, 
मुक्ताईनगर, तुपेवाडी, ता. 
बदनापूर,जि. जालना 


कला, वाणिज्य व विज्ञान 


७२ 


२० 


श्री. काशी विश्वेश्वर सेवाभावी 
संस्थेचे रावसाहेब पाटील दानवे 
महाविद्यालय, वाकुळणी, ता. 
बदनापूर, जि.जालना 


कला, वाणिज्य व विज्ञान 


७४ 


२१ 


छत्रपती श्री. शिवाजी महाराज 
स्मारक समिती भोकरदन 
संचलित सावित्रीबाई फुले 
महिला महाविद्यालय, 
जाफ्राबाद ता. भोकरदन जि. 
जालना 


कळला, वाणिज्य व विज्ञान 
महिला महाविद्यालय 


(9५ 


२२ 


श्री रामानंद क्रीडा व व्यायाम 
बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्थेचे 
फाईन आर्ट महाविद्यालय, 
जालना ता.जि.जालना 


बी.एफ.ए 
(ललित कला फाईन आटी 


७६ 


२३ 


अंजूमन इशात-ए-तालीम 
जालना संचलित डॉ. मोहम्मद 
बद्रोदिन उर्दू महाविद्यालय, 
मोतीबाग रोड, कदिम जालना 
पोलीस स्टेशनजवळ, जुना 
जालना ता.जि. जालना 


कळला, वाणिज्य व विज्ञान 


(9७ 


२४ 


संघर्षे TENT व ग्रामीण विकास 
संस्था अहमदपूर चे देवकी 


विज्ञान 
१.बी.एस्सी. नॉन 


महाविद्यालय, पिरपिंपळगाव 
ता.जि. जालना 


PEWS अँड 
Peas एनर्जी 


पृष्ठ ३० पैकी १९ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०१९/(०१/१९)/मशि-४ 


संस्थेचे व महाविद्यालयाचे नाव 


प्रस्तावित विद्याशाखा 
/अभ्यासक्रम 


सर्व साधारण अटी व शार्तीसह 
लागू होणाऱ्या fears अटी व 
शर्ती 


३ 


1 छै 


७८ 


श्री. काशी विश्वेश्वर सेवाभावी 
संस्थेचे कळा, वाणिज्य विज्ञान 
महाविद्यालय, देवमूर्ती ता.जि. 
जालना 


कला, वाणिज्य व विज्ञान 


७९ 


२६ 


आदित्य एज्युकेशन ट्रस्टचे 
आदित्य विज्ञान महाविद्यालय, 
बीड ता.जि.बीड 


बी.एस्सी. 


२७ 


वीर हनुमान शिक्षण संस्थेचे 
पुरुषोत्तमदादा सोनवणे कला, 
वाणिज्य विज्ञान वरिष्ठ 
महाविद्यालय, सारणी (आ.) 
ता. केज जि.बीड 


कला, वाणिज्य व विज्ञान 


Ga 


२८ 


नाथ शिक्षण संस्था, परळी 
(वैजनाथो)चे वैद्यनाथ विधी 
महाविद्यालय (जलालपूर) 
परळी ता. परळी (वैजनाथ) 
जि.बीड 


विधी 


८२ 


२९ 


आनंद चॅरिटेबल संस्था 
आष्टीचे कला, वाणिज्य 
विज्ञान महाविद्यालय, 
तितरवणी ता. शिरुर कासार 
जि. बीड 


कळला, वाणिज्य व विज्ञान 


पृष्ठ ३० पैकी २० 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०१९/(०१/१९)/मशि-४ 


अ.क्र. | विद्या | संस्थेचे व महाविद्यालयाचे नाव प्रस्तावित विद्याशाखा सर्व साधारण अटी व शार्तीसह 
पीठ /अभ्यासक्रम लागू होणाऱ्या fears अटी व 
क्र. शर्ती 
i | २ ३ 1 छै षु 
कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव 
८२३ | श्रम साधना बॉम्बे ट्रस्ट १. मानव्य विज्ञान विद्याशाखा । प्रस्तावित महाविद्यालयातील 
संचलित कला, वाणिज्यव बी.ए. विद्याशाखांतर्गत नमूद विषय 
विज्ञान महाविद्यालय, बांभोरी, | (कॉम्प्युटर अप्लीकेशन, | विद्यापीठ अनुदान 
ता. धरणगाव, जि. जळगाव | पब्लिक अँडमिनिस्ट्रशेन,  । आयोगाच्या मान्यताप्राप्त 
मानसशास्त्र, अर्थशास्त्र, ee 
समाजशास्त्र, राज्यशास्त्र, 
नवे यादीत समाविष्ट असल्याची 
भूगोल, इतिहास, सक्तीचे cantik 
इंग्रजी, वैकल्पिक इंग्रजी, खातरजमा करुन te 
कॉम्प्युटर नॉलेज अँन्ड खुलासा विद्यापीठाने अंतिम 
अँप्लिकेशन, पर्यावरण) मान्यतेसाठी सादर 
२. विज्ञान व तंत्रज्ञान करावयाच्या अनुपालन 
विद्याशाखा अहवालासोबत सादर करणे 
बी.एस्सी. बंधनकारक राहील. 
(कॉम्प्युटर सायन्स, 
मायक्रोबायोलॉजी, 


मॅथेमॅटिक्स, फिजिक्स, 
बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, 
इलेक्ट्रॉनिक्स सायन्स, 
जियोग्राफी, बी.टेक. 
(कॉस्मेटिक टेक्नॉलॉजी) (सर्व 
अनिवार्य विषय) 

३. वाणिज्य व व्यवस्थापन 
विद्याशाखा 

बी.बी.ए.- (सर्व अनिवार्य 
विषय) 

बी.सी.ए. (सर्व अनिवार्य 
विषय) 

बी.कॉम. (सर्व अनिवार्य 
विषय) 


पृष्ठ ३० पैकी २१ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०१९/(०१/१९)/मशि-४ 


अ.क्र. | विद्या | संस्थेचे व महाविद्यालयाचे नाव प्रस्तावित विद्याशाखा सर्व साधारण अटी व शार्तीसह 
पीठ /अभ्यासक्रम लागू होणाऱ्या fears अटी व 
क्र. शर्ती 
किती २ ३ 1 छै षु 
८४ इंदूबाई भदाणे प्रतिष्ठान १. मानव्य विज्ञान विद्याशाखा | 
संचलित मुक्तांगण विज्ञान,  । बी.ए. 
कलाव वाणिज्य (मराठी, संगीत, पब्लिक 
अँडमिनिस्ट्रेशान, 


महाविद्यालय, बोरकुंड, 
ता.जि. धुळे 


संरक्षणशास्र, मानसशास्त्र, 
अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, 
राज्यशास्त्र, भूगोल, इतिहास, 
संस्कृत, हिंदी, सक्‍तीचे 
इंग्रजी, शिक्षणशास्त्र, 
समाजकार्य, उपयोजित 
मराठी, सामान्यज्ञान, 
पर्यावरण) 

२. विज्ञान व तंत्रज्ञान 
विद्याशाखा 

बी.एस्सी. 

(इंग्रजी, कॉम्प्युटर सायन्स, 
बायोटेक्नॉलॉजी, 
मायक्रोबायोलॉजी, 
पर्यावरणशास्त्र, संख्याशास्त्र, 
गणित, प्राणीशास्त्र, 
वनस्पतीशास्त्र, इनऑरगॅनिक 
केमेस्ट्री, ऑरगॅनिक केमेस्ट्री, 
भौतिकशास्त्र, बायोकेमेस्ट्री, 
रसायनशास्त्र, अप्लाईड 
जिऑलॉजी, इंडस्ट्रीयल 
केमेस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक 
सायन्स, पॉलिमर केमेस्ट्री, 
मराठी, SIAR 
टेक्नॉलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, 
भूगोल, भूगर्भशास्त्र, हिंदी, 
सामान्यज्ञान, पर्यावरण 
अभ्यास. 

वाणिज्य व व्यवस्थापन 
विद्याशाखा 

बी.कॉम. (सर्व विषय 
अनिवायी 


पृष्ठ ३० पैकी २२ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०१९/(०१/१९)/मशि-४ 


अ.क्र. | विद्या | संस्थेचे व महाविद्यालयाचे नाव प्रस्तावित विद्याशाखा सर्व साधारण अटी व शार्तीसह 
पीठ /अभ्यासक्रम लागू होणाऱ्या fears अटी व 
क्र. शर्ती 
विक त २ ३ 1 ae षु 
८५ जामिया इस्लामिया इशाअतूल | मानव्य विज्ञान विद्याशाखा a 
उलूम, संचलित जामिया एल.एल.बी. (सर्व विषय 
कॉलेज ऑफ लॉ, अनिवार्य) 
अक्कलकुवा, जि. नंदूरबार 
संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ, अमरावती 
८६ | दृष्टी सामाजिक सेवा संस्था, । कला _ 
वर्धा चे कला, वाणिज्य व (मानव विज्ञान शाखा) 
विज्ञान महाविद्यालय, आकोट, | वाणिज्य 
ता. आकोट, जि. अकोला | (वाणिज्य व व्यवस्थापन 
विद्याशाखा) 
विज्ञान 
(विज्ञान व तंत्रज्ञान 
विद्याशाखा) 
८७ | २ | दि. नांदुरा इंग्लिश एज्युकेहान | कला वि 
सोसायटी, नांदुरा,चे श्रीमती । (मानव विज्ञान शाखा) 
एम.पी.कोठारी महिला वाणिज्य 
महाविद्यालय, वार्ड नं.२, (वाणिज्य व व्यवस्थापन 
बुलढाणा रोड, नांदुरा, विद्याशाखा) 
ता.नांदुरा रेल्वे, जि. बुलढाणा. विज्ञान 
(विज्ञान व तंत्रज्ञान 
विद्याशाखा) 
महिला महाविद्यालय 
८८ | ३ स्व. किशोरबापु देशमुख कला _ 
बहुउद्देशिय संस्थेचे गुरुकुल | (मानव विज्ञान शाखा) 
महाविद्यालय, देऊळगाव वाणिज्य 
UPA, ता.मेहकर, जि. (वाणिज्य व व्यवस्थापन 
बुलढाणा विद्याशाखा) 
विज्ञान 
(विज्ञान व तंत्रज्ञान 
विद्याशाखा) 
८९ | ४ । गंगाई बहुउद्देशिय ग्रामीण विकास | विज्ञान a 
संस्थेचे महाजन सायन्स कॉलेज, | (विज्ञान व तंत्रज्ञान 
प्लॉट नं.१, सर्वे नं.३९/२, मौजा | विद्याशाखा) 


वडगांव, सिताराम नगरी जवळ, 
आर्णी रोड, यवतमाळ 


पृष्ठ ३० पैकी २३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०१९/(०१/१९)/मशि-४ 


शिक्षण संस्था रेंगेपार / कोहडी 


(२ अनिवार्य भाषा व ४ 


ता. लाखणी संचलित ज्ञानदा 


ऐच्छिक विषयासह) 


महिला महाविद्यालय, वाडेगाव 
ता. तिरोडा जि. गोंदिया. 


२) बी.एस्सी.-१२० विद्यार्थी 
(२ अनिवार्य भाषा व ५ 
ऐच्छिक विषयासह) 
महिला महाविद्यालय 


अ.क्र. | विद्या | संस्थेचे व महाविद्यालयाचे नाव प्रस्तावित विद्याशाखा सर्व साधारण अटी व शतींसह 
पीठ /अभ्यासक्रम लागू होणाऱ्या fears अटी व 
क्र शर्ती 
ara | २ ३ 1 छै | षु 
९० | ५ श्री. दत्त बहुउद्देशिय कला वि 
सांस्कृतिक व शैक्षणिक संस्थेचे | (मानव विज्ञान शाखा) 
पी.एन. सरोदे महिला वाणिज्य 
महाविद्यालय, मारेगांव रोड, । (वाणिज्य व व्यवस्थापन 
वणी, ता.वणी, जि.यवतमाळ । विद्याशाखा) 
विज्ञान 
(विज्ञान व तंत्रज्ञान 
विद्याशाखा) 
महिला महाविद्यालय 
९१ | ६ | ted बहुउद्देशिय सांस्कृतिक | वाणिज्य शि 
व शौक्षणिक संस्थेचे पी.एन. (वाणिज्य व व्यवस्थापन 
सरोदे महाविद्यालय, मारेगांव | विद्याशाखा) 
रोड, वणी, ता.वणी, विज्ञान 
जि.यवतमाळ (विज्ञान व तंत्रज्ञान 
विद्याशाखा) 
९२ | ७ | तुळजादेवी जनकल्याण कला वि 
बहुउद्देशिय संस्था, नागपूर  । (मानव विज्ञान शाखा) 
संचलित झानबाई नाईक वाणिज्य 
महिला महाविद्यालय, ढाकणी, | (वाणिज्य व व्यवस्थापन 
ता.जि. यवतमाळ विद्याशाखा) 
विज्ञान 
(विज्ञान व तंत्रज्ञान 
विद्याशाखा) 
महिला महाविद्यालय 
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, नागपूर 
९३ | भुपेद्र मागासवर्गीय बहुउद्देशिय | 9) बी.ए.-१२० विद्यार्थी शि 


पृष्ठ ३० पैकी २४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०१९/(०१/१९)/मशि-४ 


अ.क्र. | विद्या | संस्थेचे व महाविद्यालयाचे नाव प्रस्तावित विद्याशाखा सर्व साधारण अटी व शार्तीसह 
पीठ /अभ्यासक्रम लागू होणाऱ्या fears अटी व 
क्र. शर्ती 
ia | २ ३ ae a षु 
९४ चंद्रकिरण शिक्षण संस्था, १) विज्ञान व तंत्रज्ञान- बी. व्होक अभ्यासक्रमास 
हिंगणघाट, संचलित स्व. बी.व्होक (ऑटोमोटीव्ह) - । विद्यापीठ अनुदान आयोगाची 
भैय्यासाहेब उरकांदे सिनिअर | AS PER 8/॥_1/0808-५० | पुर्वपरवानगी आवश्यक 
कॉलेज, गांधी वार्ड नं. ०४ विद्यार्थी (माध्यम-मराठी) । असल्याने अशी मान्यता 
वायगांव (निपानी) ता.जि.वर्धा | 2) विज्ञान व तंत्रज्ञान- घेण्याच्या अधीन मान्यता 
बी.एस्सी. (फायनान्स) देण्यात येत आहे. तसेच, 
AS PER SYLLABUS-  ।विज्ञानव तंत्रज्ञान- 
१२० विद्यार्थी (माध्यम- बी.एस्सी. (फायनान्स) 
इंग्रजी) अभ्यासक्रम हा कौशल्य विकास 
बिंदूवर प्रस्तावित असल्याने या 
अभ्यासक्रमामध्ये कौशल्य 
विकास साठी आवश्‍यक 
निकषांच्या पुर्ततेच्या अधीन 
राहून मान्यता देण्यात येत आहे. 
९५ | ३ | लक्ष्मणा बहुउद्देशिय संस्थेचे  । बी.ए.-१२० विद्यार्थी (मराठी) षि 
लक्ष्मणा आर्टस, कॉमर्स अँड । (२अनिवार्य भाषा व ४ 
सायन्स वुमेन्स कॉलेज मौजा | ऐच्छिक विषयासह) 
पारसोडी, PH १0.४५, रबी वाल AS ER 
पा कक SYLLABUS- 420 विद्यार्थी 
ता.उमरेड जि. नागपूर हाती 
३) बी.एस्सी.-१२० विद्यार्थी 
(इंग्रजी) 
(२ अनिवार्य भाषा व ५ 
ऐच्छिक विषयासह) 
महिला महाविद्यालय 
९६ | ४ | Barta शिक्षण संस्कार संस्था, | बी.ए.-१२० विद्यार्थी -(मराठी) ति 
भिलेवाडा/ भंडारा संचलित (२ अनिवार्य भाषा व ४ 
मातोश्री सोनाबाई गोस्वामी | ऐच्छिक विषयासह) 
महिला महाविद्यालय गोरेगाव | ९बी-कॉम.-/8?ए) 


मु.पो. गोरेगाव ता.गोरेगाव 
जि. गोंदिया 


SYLLABUS-40 विद्यार्थी 
(माध्यम-इंग्रजी) 

३) बी.एस्सी.-१२० विद्यार्थी 
(माध्यम-इंग्रजी) (२ अनिवार्य 
भाषा व ५ ऐच्छिक विषयासह) 
महिला महाविद्यालय 


पृष्ठ ३० पैकी २५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०१९/(०१/१९)/मशि-४ 


अ.क्र. | विद्या | संस्थेचे व महाविद्यालयाचे नाव प्रस्तावित विद्याशाखा सर्व साधारण अटी व शार्तीसह 
पीठ /अभ्यासक्रम लागू होणाऱ्या विशोष अटी व 
क्र. शर्ती 
ia | २ ३ PB षु 
९७ | ५ | ओयासिस शिक्षण संस्थेचे १)बी.एस्सी.-१२० विद्यार्थी शि 
ओयासिस महाविद्यालय, बेला, । (माध्यम-इंग्रजी) 
भंडारा (२ अनिवार्य भाषा व ५ ऐच्छिक 
विषयासह) 
१) विज्ञान व तंत्रज्ञान- 
बी.एस्सी.(फायनान्स)-॥5 
PER SYLLABUS-420 
विद्यार्थी (माध्यम-इंग्रजी) 
९८ । ६ | सरस्वती बहुउद्देशिय शिक्षण | बी.ए.-१२० विद्यार्थी -माध्यम- शि 
संस्थेचे सरस्वती महाविद्यालय | मराठी(२ अनिवार्य भाषा व ४ 
(कला, वाणिज्य व विज्ञान) त Ne डी 
बोखारा, ता.नागपूर जि. यी क मड कह र्भा 
SYLLABUS-920 विद्या 
नागपूर नागपूर ग्रामिण (माध्यम-इंग्रजी) 
नागपूर-४४११११ 3) बी.एस्सी.-१२० विद्यार्थी 
(माध्यम-इंग्रजी) (२ अनिवार्य 
भाषा व ५ ऐच्छिक विषयासह) 
९९ | ७ श्री. गजानन महाराज शिक्षण | बी.ए.-१२० विद्यार्थी -माध्यम- कि 
एवं कला संस्थेचे श्री. हिंदी 
सखारामजी देशमुख महिला | & अशिार्य साप वेध Bea 
महाविद्यालय झिलमिली, सर्वे १ 
, २) बी.कॉम.-५5 PER 
न.९७,०७,१०८८/२ ता.जि. | 5९] ॥88-१२० विद्यार्थी 
गोंदिया-४४१६०१ (माध्यम-हिंदी) 
३) बी.एस्सी.-१२० विद्यार्थी 
(माध्यम-इंग्रजी)(२ अनिवार्य 
भाषा व ५ ऐच्छिक विषयासह) 
महिला महाविद्यालय 
| oo | ८ । गायत्री बहुउद्देशिय शिक्षण | बी.ए.-१२० विद्यार्थी -माध्यम- वि 
संस्था कोडी, जा. मराठी(२ अनिवार्य भाषा व ४ 
ऐच्छिक विषयासह) 


जवाहरनगर ता.जि.-भंडारा 
संचलित श्रीमती सुग्रता 
वंजारी महिला महाविद्यालय 
सर्वे नं.६८३, वडोदा, ता. 
कामटी, जि. नागपूर कामठी, 
नागपूर-४४११०४ 


२) बी.कॉम.-५5 PER 
SYLLABUS-920 विद्यार्थी 
(माध्यम-मराठी) 

३) बी.एस्सी.-१२० विद्यार्थी 
(माध्यम-इंग्रजी) (२ अनिवार्य 
भाषा व ५ ऐच्छिक विषयासह) 
महिला महाविद्यालय 


पृष्ठ ३० पैकी २६ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०१९/(०१/१९)/मशि-४ 


अ.क्र. | विद्या | संस्थेचे व महाविद्यालयाचे नाव प्रस्तावित विद्याशाखा सर्व साधारण अटी व शार्तीसह 
पीठ /अभ्यासक्रम लागू होणाऱ्या fears अटी व 
क्र. शर्ती 
| शी, | २ ३ 1 छै षु 
१ ०१ दृष्टी बहुउद्देशिय संस्था, मानवीय शास्त्र, वाणिज्य व a 
राळेगांव, जि. यवतमाळ व्यवस्थापन, विज्ञान व 
संचलित आर्टस्‌, कॉमर्स, अँण्ड | तंत्रज्ञान 
सायन्स कॉलेज आष्टी मेन रोड 
आष्टी, वर्धा 
१०२ | ० | छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण । मानवीय ara, वाणिज्य व शि 
संस्था, पांजरा (कोराडी) जि. । व्यवस्थापन, विज्ञान व 
नागपूर संचलित सरस्वती तंत्रज्ञान 
महिला महाविद्यालय आर्टस्‌, । महिला महाविद्यालय 
कॉमर्स अँण्ड सायन्स बोखारा. 
ता. जि. नागपूर 
गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली 
१०३ ष्‌ शिलादेवी मल्टीपर्पज १)मानवविज्ञान a 
एज्युकेशन सोसायटीचे राष्ट्रीय | विद्याशाखा- बी.ए. 
कला महाविद्यालय, विसापूर 
जि. चंद्रपूर 
१०४ | २ | आई तुळजा भवानी महिला १) मानवविज्ञान शि 
शिक्षण प्रसारक संस्थेचे विद्याझ्ञाखा-बी.ए. 
छत्रपती शिवाजी महाविद्यालय | 2) विज्ञान व तंत्रज्ञान 
कला, वाणिज्य व विज्ञान विद्याश्ञाखा- 
चिंचोली खुर्द बी.एस्सी. 
३) वाणिज्य व व्यवस्थापन 
विद्याझ्ाखा- 
बी.कॉम (मराठी) 
श्रीमती ना.दा.ठाकरसी महिला विद्यापीठ, मुंबई 
१०५ | अश्वमेध बहुउद्देशिय शौक्षणिक | बी.कॉम _ 


व सामाजिक संस्थेचे 
जिजामाता महिला 
महाविद्यालय, गट नं. १०२, 
प्लॉट 4.93, दत्तनगर, 
एम.आय.डी.सी.रोड, आझा 
भारत गॅस बाजुला, जि. 
उस्मानाबाद-४१३ ५०१ 


पृष्ठ ३० पैकी २७ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०१९/(०१/१९)/मशि-४ 


अ.क्र. | विद्या | संस्थेचे व महाविद्यालयाचे नाव प्रस्तावित विद्याशाखा सर्व साधारण अटी व श्तींसह 
पीठ /अभ्यासक्रम लागू होणाऱ्या fears अटी व 
क्र. शर्ती 
eae | २ ३ शिका शा षु 

१०६ दृष्टी सामाजिक सेवा संस्थेचे ।बी.ए., बी.कॉम. आणि aa 
विद्यानिकेतन महिला बी.एस्सी. 
महाविद्यालय ता. आणि जि. 
यवतमाळ 

१०७| ३ | राजकुंवर बहुउद्देशिय गृहविज्ञान (बी.एस्सी. होम शिंग 
सेवाभावी संस्थेचे राजकुंवर । सायन्स) 
महिला महाविद्यालय, बनोटी 
ता. सोयगाव जि. औरंगाबाद 

१०८ | ४ | शाहबाबू एज्युकेशन गृहविज्ञान (बी.एस्सी. होम शि 
सोसायटीचे शाहबाबू महिळा । सायन्स) 
महाविद्यालय, शाहबाबू 
हायस्कूल अँण्ड ज्युनिअर 
कॉलेज परिसर, पातूर, 
जि.अकोला-४४४५०१ 

१०९ | ५ | काजी एज्युकेशन अँण्ड सोशल | गृहविज्ञान (बी.एस्सी. होम शिश 
वेल्फेअर सोसायटी, इंदिरा ।सायन्स) 
गांधी Hart डिजाईन कॉलेज, 
घारुर जि.बीड-४३१ ४०१ 

7 ६ | मानव सेवा प्रतिष्ठाणचे विधी शि 
सुमनताई भुसारे महिला विधी । बी.बी.ए एल.एल.बी. 
महाविद्यालय, यशवंतनगर, 
खानपूर फाटा, जि.परभणी- 
४३१ ४०१ 

। a9] ७ | शाहिद शिक्षण प्रसारक विधी शि 
मंडळाचे शाहिद वीरपत्नी लक्ष्मी | बी.बी.ए एल.एल.बी. 
महाविद्यालय, तिटवे, ता. 
राधानगरी जि. कोल्हापूर ४१६ 
२०८ 

२. अटीवरशार्ती:- 
१. झासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार नवीन महाविद्यालय सुरु करण्यासाठी देण्यात येणारे 


इरादापत्र हे कायम विनाअनुदानित तत्वावर महाविद्यालय सुरु करण्यासाठी राहील. 


पृष्ठ ३० पैकी २८ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०१९/(०१/१९)/मशि-४ 


2. 


uy, 


सदर इरादापत्र हे संस्थेने नवीन महाविद्यालयास अंतिम मान्यता प्राप्त करण्यापूर्वी विहित 
अटी व शर्तीची पूर्तता करण्याच्या दृष्टिने दिलेले असल्याने, या इरादापत्रामुळे संस्थेस नवीन 
महाविद्यालय सुरु करण्यास शासनाची अंतिम मान्यता प्राप्त झाल्या शिवाय महाविद्यालय 
सुरु करता येणार नाही. 


. शासनाकडून नवीन महाविद्यालय सुरु करण्याकरीता देण्यात आलेले इरादापत्र निकटतम 


पुढील वर्षाच्या ३१ जानेवारीपर्यंत वैध असेल. या कालावधीमध्ये ज्या अटी व शातींच्या आधारे 
इरादापत्र देण्यात आलेले आहे, त्या अटी व acral पूर्तता करुन त्याबाबतचा अनुपालन 
अहवाल अंतिम मान्यता मिळण्याकरीता आवश्‍यक असलेल्या कागदपत्रासह विद्यापीठास 
सादर करणे अनिवार्य राहील. 

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियमातील तरतूद लक्षात घेता, शासन निर्णय 
दि. १५ सप्टेंबर,२०१७ अन्वये अंतिम मान्यतेची कार्यपध्दती स्पष्टपणे विशद करण्यात 
आलेली आहे सदर कार्यपद्धतीनुसार इरादापत्र प्राप्त संस्था जर इरादापत्रातील अटी व 
शर्तीचे पालन करीत असतील त्यांनी दि. ०१ मे, पूर्वी अंतिम मान्यतेसाठी प्रस्ताव 
विद्यापीठामार्फत शासनास सादर करावा. त्याप्रमाणे दि. १५.०९.२०१७ च्या शासन निर्णयात 
कार्यपद्धती विहित करण्यात आलेली आहे. इरादापत्राचा शासन निर्णय निर्गमित करताना 
ज्या संस्था इरादापत्राच्या अटी व शार्ती पूर्ण करतात त्यांनी विद्यापीठाकडे अंतिम मान्यतेसाठी 
सर्व कागदपत्रासह अर्ज करावा व विद्यापीठांनी सर्व पात्र अर्जदार संस्थेचे अर्ज व त्यासोबतचा 
अनुपालन अहवाल मंजुरीच्या शिफारशीसह परिशिष्ट “क” व प्रपत्र “ब” व त्यासोबतच्या 
कागदपत्रासह मे, महिन्याच्या पहिल्या दिवशी किंवा त्याआधी शासनाकडे सादर करावा. 


. नवीन महाविद्यालय सुरु करण्यासाठी अंतिम मान्यता मागणाऱ्या इच्छूक संस्थेने 


इरादापत्रातील अटी व शार्तीची पूर्तता केली असल्याचा अनुपालन अहवाल संबधित 
विद्यापीठाकडे दाखल करावा. त्यासोबत परिशिष्ट “क” मध्ये नमूद केलेली कागदपत्रे 
जोडण्यात यावीत. 

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ मधील कलम १०९ (3) (च) अंतर्गत 
परंतुकामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे खंड ( ड ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या कालमर्यादेत, जर 
व्यवस्थापन इरादापत्रातील शर्तीचे अनुपालन करण्यात कसूर करेल तर, इरादापत्र व्यपगत 
झाल्याचे समजण्यात येईल. 


. सदर महाविद्यालयास अंतिम मान्यता प्राप्त झाल्याशिवाय संबंधित विद्यापीठाने संलग्नेतेची 


प्रक्रिया सुरु करु नये. 


. सदर महाविद्यालयास वरील विवरणात नमूद अभ्यासक्रमाचे महाविद्यालय सुरु करण्यास 


इरादापत्र हे संबधित विद्यापीठातील अधिकृत अभ्यासक्रम असल्याच्या धारणेतून देण्यात येत 
आहे. विद्यापीठाने याबाबत खातरजमा करावी. 


. कौशल्य आधारित अभ्यासक्रमासंदर्भात त्यांची रचना विचारात घेऊन NSQF नुसार केली 


असल्याची खातरजमा विद्यापीठाने करावी. तसेच इतर विशिष्ट आवश्‍यक निकषांची पूर्तता 
होत असल्याची खात्रीही विद्यापीठाने अंतिम मान्यतेसाठी पूर्तता अहवाळ शासनास सादर 
करताना करावी. 


पृष्ठ ३० पैकी २९ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०१९/(०१/१९)/मशि-४ 


९. महाविद्यालयाने कोणत्याही परिस्थितीत इरादापत्राच्या आधारे विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊ नयेत. 
अशा प्रकारे प्रवेश दिल्याचे निदर्शनास आल्यास या संदर्भातील कायद्यातील तरतुदीनुसार 
कारवाई करण्यात येईल व इरादापत्र रद्द करण्यात येईल. 
१०. महाविद्यालयामध्ये सोयी-सुविधा उपलब्ध करताना The Rights of Persons with 
Disabilities Act, २०१६ मधील तरतुदीनुसार तसेच या संदर्भातील वेळोवेळी विहित केलेल्या 
निकषानुसार दिव्यांग विद्यार्थ्याकरिता सोयी-सुविधा निर्माण करण्यात येतील याची 
खातरजमा करण्यात यावी व अंतिम मान्यतेकरिता पूर्तता अहवाल सादर करतांना या 
संदर्भातील प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य राहील. 
११. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ मधीळ कलम १०९ (3) (घ) परंतुकानुसार 
प्राप्त अधिकारात इरादापत्र देण्यात आलेल्या महाविद्यालयांच्या त्रुटी पूर्ततेची खातरजमा 
करण्याची जबाबदारी संबंधित विद्यापीठाची राहील. तसेच अंतिम मान्यतेकरिता पूर्तता 
अहवाल सादर करतांना त्रुटी पूर्ततेची कागदपत्रे सादर करणे अनिवार्य राहील. 
१२. राज्य क्रीडा व युवा धोरण २०१२ च्या अंमलबजावणी संदर्भात उच्च व तंत्र शिक्षण, शासन 
निर्णय दिनांक २५.०७.२०१३ मधील बाबींचे पालन करणे अनिवार्य राहील. 
३. विद्यापीठाने अंतिम मान्यता देण्याबाबत आवश्‍यक असलेली पुढील कार्यवाही करताना 
संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये विहित कार्यपद्धती व निकषांचे पालन करावे. 
8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०१९०१३११११५२०९८०८ असा आहे. हा 
आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Dattatray Se 
Vasantrao kharke sissies 
(4.4. खारके) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१ कुलसचिव, सर्व अकृषी विद्यापीठे, महाराष्ट्र राज्य 
२ संचाळक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
३ मा.मंत्री उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे स्वीय सहायक 
४ मा.राज्यमंत्री उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव 


सर्व विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य 
विशि-३/विशि-४ कार्यासन उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
संबंधित संस्था (विद्यापीठामार्फत) 

निवडनस्ती (मशि-४). 


) 
) 
) 
) 
) सचिव(उच्चव तंत्र शिक्षण) यांचे स्वीय सहायक 
) 
) 
) 
) 


पृष्ठ ३० पैकी ३० 


